उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालया / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील ३८ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः Tesi -२०२१/प्र.क्र.११२/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०७ मे,२०२१. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक-२५.०७.२०१२. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: पदआ-२०२०/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३, 
दिनांक-२९.०९.२०२०. 
शासन निर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या १९ 


आरोग्य संस्थांमधील ३८ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत उपरोक्त 


अ.क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण ३८ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढीन SUMAN खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२१- 
२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


i मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य SSR “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-(२)- मुफसल 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३ 


क्षेत्रातील रुग्णालये व दवाखाने,(०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय 


रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ४१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व WIA, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालया इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६)” 


पु 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. १५.०२.२०२१ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२८१७३१४१३५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ro ५ h a Nn i rade अर द by Roshani Dinesh 


DN: c=IN, o=Government Of 


D 1 h Maharashtra, ou=Public Health 
| al e S 7 Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44 
Ka d a m ae02d12f2c1313143ad8376755d0e 
815aleb20fdOce, cn=Roshani 
* | Dinesh Kadam Patil 
Pati Date: 2021.05.07 12:16:18 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवातथाअभियानसंचालक, राष्ट्रीयआरोग्यअभियान, मुंबई 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा हल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक/जळगाव/धुळे/अहमदनगर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/अमरावती/बुलढाणा/यवतमाळ/वाशिम. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांचेमार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठफपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३, 
दिनांक - ०७ मे,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


AH.) रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 

सामान्य रुग्णालय दंत शल्य | सहायक, | अधिपरि | दंतडल्य | दंत | एकूण 

२०० खाटा चिकिस्तक |) गट ड | चारीका | चिकिस्तक यांत्रिकी अस्थायी 

गटब गटक | गटअ | गटक | पदांची 

संख्या 

उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 
ra जामनेर, जि.जळगाव शिक आ a | 2 | = | शिया २ 
२ | त्रयंबेकश्वर,जि.नाशिक Ic ae =H ioe i Ea | al शिका २ 
३ | मनमाड,जि.नाशिक | oa | 1 १_| | = '| I ve शिल २ 
४ | कर्जत, जि.अहमदनगर [ta || le. | Loe || शिते aera! २ 
८ 
ग्रामीण रुग्णालये 

५ | धरणगाव,जि.जळगाव 1१ | oa | शिका शिका Is ech २ 
६ | पाचोरा,जि.जळगाव विग za 1, || | es शिका २ 
७ | पारोळा,जि.जळगाव = जों 1 १_| i, ae | ee _॥ is 03. 2 
८ | रावेर,जि.जळगाव | oa | | oa | दिता oe डिऊ २ 
९ | एरंडोल,जि.जळगाव ae | ies शिक | [pS २ 
१० | भडगांव,जि.जळगाव शिया foe I ae al ie 1: २ 
| aa चाळीसगाव,जि.जळगाव हिंड शिश शि |__| शिक २ 
१२ | घोटी,जि.नाशिक i; अ. || Es et] 2 ome] २ 
१३ | अभोणा,जि.नाशिक za 4 शिका ee LS Be २ 
१४ । दिडोंरी,जि.नाशिक aa | oa | =a ॥ ४८ eed २ 
१५ | शिंदखेडा,जि.धुळे शि [a |_| _— ॥ ७३. २ 
१६ | सोनगीर,जि.धुळे LE se || शिश शनि ee] ee २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३ 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 
सामान्य रुग्णालय दंत शल्य | सहायक, | अधिपरि | दंतडाल्य | दंत | एकूण 
२०० खाटा चिकिस्तक | wes | चारीका | चिकिस्तक यांत्रिकी अस्थायी 
गट ब गट क Tea | गटक | पदांची 
संख्या 
१७ | साक्री,जि.धुळे बिळे आ ae tl ॥ = | =e | zai 2 
वांबोरी,ता.राहुरी 
१८ । जि.अहमदनगर अ हिं i _ 2 2 
१९ | राहता, जि.अहमदनगर | oa | Poa | Le fl Pa Deon 2 
3 fe) 
एकूण नाशिक मंडळातील अस्थायी पदे ३८ 


पृष्ठपपैकी५ 


